अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.३०१ /मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७.१०.२०२४ 
वाचा:- 
१) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२३/प्र.क्र.७२/मोप्र-२, दि.२२.०३.२०२४. 
३) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर यांचे जा.क्र. ३०३१/गोप्रम/आली-१/ 
मुदतवाढ/२०२४, दिनांक १०.०७.२०२४ चे पत्र. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय आस्थापनेचा 
आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७८७ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १२ पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ 
क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आळेली मुदतवाढ दिनांक ३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. संदर्भ 
क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही sa अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७८७ पदे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०९ पदे यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०९ पदांना 
सोबतच्या परिशिष्ट अ व ब नुसार दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत खालील नमूद अटींच्या 
अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
सदर पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील. 
उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत 
प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे नावे व सेवानिवृत्तीच्या 
दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 
उपरोक्‍त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना गुंतवणूका, 
(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ आय १७१) (अनिवार्य) " तसेच रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली 
खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमाना गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग 
भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ 
एच ६६५)(कार्यक्रम)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये 
विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१७५८४०४५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SHIVAJI CHANDRABHA 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ” आणि “ब” GHUGE 


A 


AV 


o 
ere > LS DS 


Cc 
a 


(शिवाजी घुगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
१. वित्त विभाग(व्यय-१२), मंत्राळय,मुंबई. 

महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चूकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची 
पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर 
राहील. 
६. मोप्र-(२) संग्रहार्थ 


few :० 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.३०१/मोप्र-२, दिनांक ०७.१०.२०२४ चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
नियत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे एकूण पदे ७८७ 
अ.क्र. कार्यालयाचे नावा | अ. पदनाम 


क्र. 

[i a Same त 
ates afar] १ | 
गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, 2 ।कार्यकारी अभियंता/उप अधीक्षक अभियंता/ सहायक अधीक्षक 
नागपूर 


अभियंता 


हज 
हा 
र 
२ areata, [3] 
गोसीखुर्द घरण विभाग 

वाही (पवनी 
प्रथम लिपीक 


४ |प्रथम लिपीक 
टंकलेखक 
आरेखक 

सहा. आरेखक 


0 | - | OO} AV] -०। 9 | CK] oO] oO; oO] ww] 0 


° 


oO} oOo] 0 । e4v| 9८ 


Ew] 
लघु टंकलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक 


वि é 
(७) ळ 
ap ES 

r= all 

al zt 

zal a 

3 


एकूण] ३४ 


Sa Pra a 
Ess 
ae 
न्न 
व्हाल 
क व्हा 
= 


a 
२.२ |गोसीखुर्द धरण । 9 poo विभागीय अभियंता 1 १__| 


उपविभाग क्रमांक ३, कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
व oa 


र वळणा 
हज 

र aera [१ 
कमांक ४, वाही (पवन) a 
ea 
a 


Pe 

एकूण 

गोसोखुर्दवसाहतव [3] 
गोसीखुर्द वरिष्ठ लिपीक 
४ ।कनिष्ठ लिपीक 
५ (टंकलेखक 

ae | 

एकूण 

गोसीखुर्दखजवा | | 

कालवा उपविभाग 

हज 


विभाग व उपविभागातील एकूण 


oC} Of] Oo] A] Of] ©] A] oO] CK] -5 


कार्यकारी अभियत; | 3 | 
sea प्रकल्य 
नुतनीकरण विभाग कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 

क्र.२, सावली प्रथम लिपीक 

ia 


oc] oO]; -o| “> 


ae) 
ios 


oC} Of] -0 | A] Of] ©] A] O|] CK] -5 


१२४ 


-०|-| oO} oO] 0 | “०७ | 9८ 


oe 
a, 
Se 
eee 
aaa 
a 
a: 


एकूण) ३४ 


उप विभागीय अभियंता 


कालवा उपविभाग कनिष्ठ अभियंता /ञझाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 


क्रमांक १, गोसीखुर्द 
(मुख्यालय तिरोडा) 
टंकलेखक 
अनुरेखक 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
शिपाई 

९ ।चौकीदार 

वाहन चाळक 


एकूण १८ 


an an 
AJ -O 


आसोलामेंढा प्रकल्प । १ |उप विभागीय अभियंता 

नुतनीकरण उपविभाग कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
क्र.५, मूल वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 


meee 


3 
3b 
(al 
S| 


टी. 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


क$ 
S| ap 
ar) Gi 

ज़ 


९ ।|चौकीदार 
वाहन चालक 


EE ae 
| 


१८ 


al 
23) 
Z| 


३.३ ।आसोलामेढा प्रकल्प उप विभागीय अभियंता 
नुतनीकरण उपविभाग कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
वरिष्ठ लिपीक 


Te 

एकूण 

a 
नुतनीकरण उपविभाग 
हज 


एकूण 


३.५ |असोलामेढा प्रकल्प ee उपविभागीय अभियंता 


उपविभागीयअभियंता | 
नुतनीकरण उपविभाग 
क्र.८, सावली 
दि 
३.६ ।आसोलामेंढा प्रकल्प ea उपविभागीय अभियंता 


नुतनीकरण उपविभाग कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहा.अभि. श्रेणी-२ 


क्र.९, सावली ३ वरिष्ठ लिपीक 


aR 


re 
४ ]कार्वकारअभवत, [१] 
गोसीखुर्द पुनर्वसन 
विभागीय पथक, नागपूर 


-O -0 -0 
त. | ol] Of] €“>-| eX] SO] oO] ©] Oo] KH] Oo] AY] PO] OP] ©] XK] PO] PO] ©] OO] XK] Olam 


OO}; O}] A] KK} oO; Of] A] —O|] CK] -o0 


a 
७ [Remaster Sid 

Pa स्थस्यकयतरिकोललखक [3५ 

a 

rs 

र 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे| ६६ 

५ [कर्यकरीऑभवत, [१ [eet [१ 
संकल्पचित्र पथक eal 
विभाग, नागपूर 
यका 
प कडा 
a 
५ वृववरेबजप्रयोग्लाळ, [a [SvRerinateny अवत [१ 
२ [कनिष्ठ after areata Rea [8 
गाडा 


र 
pent || 
वरिष्ठ लिपिक 
7 
८ क्नुस्खकअरखकत्रेणीफी 1१ 


aE 
५.२ उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र pee उप विभागीय अधिकारी/ अभियंता 


थक क्र.१ अमरावती कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
(मुख्यालय- नागपूर) 


५.३ !उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र fered उप विभागीय अधिकारी/ अभियंता 


पथक क्र.२ अमरावती कनिष्ठ अभियंता /ञाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
(मुख्यालय -नागपूर) 


द 


विभाग व उपविभागातील एकूण प 
६ |कार्यकारी अभियंता, | १ |कार्यकारी अभियंता 
आसोलामेंढा प्रकल्प 
नुतनीकरण विभाग 
कभ, पूल 
वरिष्ठ लिपीक 


६ ।कनिष्ठ लिपीक 
७ 
८ |अनुरेखक 


आरेखक 
हज 
चौकीदार 


एकूण 

६३ arora 
नुतनीकरण उपविभाग 
टकलेखक 


टंकलेखक 


& 
re 

एकूण 
आसोलमेळप्रकल्व | a 
नुतनीकरण उपविभाग 


oOo} 0 |-0 | Of] Of] CF] Cf] Cf] ©} -0| -0ौ। O| ww] 9८ 


£ |: 


OO}; -०। A] 9८ | oO; OO] A] -0 | 9८ | -8 


ae) 
ios 


-O| OO} A] O|] K]| -o 


ia 
pe वह्लवल [१ 


a 
मेढा प्रकल्प उपविभागीय अभियंता 


or 
नुतनीकरण उपविभाग 
739 a ReRe 1111110009 
eerste Cd 
५ [स्थप्यअभियत्रकेस्लळक [8 
Sn 
७ अख 1१५ 
८ झिई 11२ 
९ किकवा 19 
क [merase [क 


a 
६.४ आसोलामेढा प्रकल्प उपविभागीय अभियंता विक क 


saat 2. 

नुतनीकरण उपविभाग 
क्र.४, मूल i 
= 
oes 
ea 
pe ferme SSCS 
a 

विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 

ुकक्करोओव्ा [१ 
=e 
कालवा विभाग, ब्रम्हपूरी 9 
(लायगाटा वसाहत) Ty ee 
[Ret 
fasts 
७ क्क्लक 1३ 
० 
क कक 
७ [स्अस्खकासखक Od 
Pee AU ee 
Le 


भांडारपाल 
१४ ।|सहा. भांडारपाल 
दप्तरी 


cle 
एकूण 
कालवा उपविभाग I, 
ब्रम्हपूरी (खेड वसाहत) वरिष्ठ लिपीक 
९ ।चौकोदार 
वाहन चालक 


एकूण 
उपविभागीय अभियंता 
२ ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा.अभि.श्रेणी-२ 
३ ।|वरिष्ठ लिपीक 
४ ।कनिष्ठ लिपीक 
५ |अनुरेखक 
६ ।टंकलेखक 
७ ।स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
८ |शिपाई 
९ ।चौकोदार 
वाहन चालक 


७.२ |गोसीखुद उजवा 
कालवा उपविभाग 
क्रमांक ६, सिंदेवाही 
(तात्पुरते मुख्यालय 
सायगाटा वसाहत 
ब्रह्मपुरी) 


एकूण 


गोसीखुर्द उजवा उपविभागीय अभियंता 


'डपविभागीयभभियंता._.............._.__... 
कालवा उपविभाग [२ 
क्रमांक७, ब्रम्हपूरी ।_३ 
वायगाव बाशाहत. (8 
५ 

टंकलेखक 


७ ।स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


(र 
xp 
=| 
AS) 


20) 6) Ay] 00) 20) 26) ay! 0) oc] | OO ).6| <0) | ec | 0] 20] 20) 0} ] 


ae) 
ios 


AD| 9८ | -0 | OO] VD] oO] 9८ | -8 


a 
Perera Cd 


ira 
उपविभागीय अभियंता 


ng == 
src, ee Eas 
ial 
Ee 
व्य क 
pe ee 
al 
७ [आसोलामेककालवा प. कड 
उपविभाग, ब्रम्हपूरी 
व 
अनुरेखक 


कळ मक 

वि नव्ह 

ae 

र 
ae 

वि oa 


वाहन चाळक 
८ [कर्यकारअभियत; [a ]ुकर्यकरीअभसता [1१7 
घोडाझरी कालवे उपकार्यकारी अभियंता 


La 
विभाग, नागमिड 
a 
=o 
mee 
Oc 
क सिणक 0000 
a 
=a 
a 


& 

9 

८ 
हज 


i 
एकूण 

८ 

र 


८.१ |घोडाझरी कालवे 
उपविभाग क्र.१ ब्रम्हपूरी 


el चौकीदार 
हज 
८ [चिड कालवे 
उपविभाग कर,२ नागभिड 

चौकीदार 


९ ।वाहन चालक 
| १0 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


एकूण 
घोडझरीकालवे a 
उपविभाग क.3, 
नागभिड 
हज 


त) “| - | -|---।|-|--- ०-० cc] -।-|-०|-।-|-०१-|०८|-० 


ल्लै.| OO} >) | CK] Of; O|] A] oO] ७८ | oO 


ee | उपविभागीय अभियंता 


ioe 
सिंदेवाही re 
(is 

a 

acl 

क वह्तवल [511 

८3 [केलजषशेकालवे [a [atataatir 1 [१1 
उपविभाग कर.५, 
सिंदेवाही 9 

वरिल लिपीक 


वरिष्ठ लिपीक 


ae 
Peper Cd 

ee ena का 
८३ विकळोडोलारेकलवे | [stataaier 1 [१11 
उपविभाग, सिंदेवाही 
a 

me 

ae 

कड घड 

ran 

Peper [1311 

a 

co faguee | [atataaher 1 [१1 
ca 

ne 

aioe 


हज 


एकूण 
विभाग व उप विभाग मिळून एकूण 
नियत अस्थायी आस्थापने वरील एकूण पदे 


परिशिष्ट -ब 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र. ३०१/मोप्र-२ दि. ०७.१०.२०२४ चे सहपत्र 


दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण ०९ पदे 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती 
दिनांक 

| a | 2 3 ee ee षः 

za वाहक | 9 उमाकांत रामाजी भोंदे २८.०२.२०२५ 

२ मजूर 9 |. ६.) आर.आर. तुर्ती ३१.१२.२०२४ 
२. देवराव महागुजी साखरवाडे ३०.११.२०२६ 
३. [Aled शिवप्रसाद ठाकूर ३१.०५.२०२५ 
४. 'वक्टु वासदेव राऊत ३१.१२.२०२५ 
५. बबन दौलत नारनवरे ३१.०८.२०२६ 
६. ग.का. श्रीरामे ३०.०६.२०२७ 
७. एम.एम. dae ३०.०९.२०२५ 

g चौकीदार | 9 | १. |मिलिंद म. मेश्राम ३१.०८.२०२५ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे - ०९ पदे 


